पदोन्नती 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) 
यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) 
(५% कोटा) पदावर पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२७०/सेवा-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७/१०/२०२१ 
शासन निर्णय :- 
सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतील सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या स्थापत्य 


अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) (अराजपत्रित) पदावर (५% 
कोटा) वेतनस्तर एस-१४ रु.३८,६००-१,२२,८०० या वेतनश्रेणीत या आदेशान्वये तात्पुरत्या स्वरुपात 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना, दिनांक १४/०७/२०२१ अन्वये विभागीय 
संवर्गातील Rea पदांची संख्या विचारात घेवून विभागीय संवर्ग वाटप नियमावलीतील तरतुदीनूसार 
परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केलेल्या अभियंत्यांना विभागीय संवर्ग वाटप करण्यात येत असून, संबंधित 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची पदोन्नती नंतरची पदस्थापना परिशिष्ट “अ” मध्ये त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या महसुली विभागातील पदावर करण्यात येत आहे. 

२. परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांना पुढील अटीच्या अधिन राहून 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) (अराजपत्रित) पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 

१. सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपातील पदोन्नती 
राहील. 

२. निवडसूची तयार करताना कोणतेही ज्येष्ठ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 
अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत अथवा अधिक्रमित झालेले नाहीत. 

३. परिशिष्ट “अ” मधील अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) 
नियम, १९७९ मधील नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित 
नसल्याच्या अटीच्या अधिन राहून सदर पदोन्नत्या करण्यात येत आहेत. 

४. पदोन्नतीच्या कोटयातील Rat पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
निकालाच्या अधिन राहून पर्दोन्नती देण्यात येत आहे. 

५. सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या Re MRM स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन 
स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५/०५/२०२१ रोजी 


दिलेल्या निर्णयानुसार सदर रिट याचिकेत होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२७०/सेवा-३ 

६. सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या या पदोन्नतीमधील दिव्यांग आरक्षणाबाबत मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका स्टँप क्र. ६८१९/२०२१, रिट याचिका स्टॅप क्र. 
४२२८/२०२१ व इतर याचिकांवर मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या व सदर 
याचीकेच्या संदर्भात होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून देण्यात येत आहेत. 

७. तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गाच्या दि.०१/०१/१९८९ ते 
दि.३१/१२/२०१८ या कालावधीच्या दि.११/१२/२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
केलेल्या जेष्ठतासुचीबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे प्रलंबित 
असलेली रिट याचिका क्र.७१९५/२०१६ व मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
खंडपीठ औरंगाबाद व नागपूर येथे प्रलंबित मूळ अर्ज क्र.८४८/२०१८ मध्ये अवमान याचिका 
क्र.०८/२०२१, मूळ अर्ज क्र.१०५६/२०१९, मूळ अर्ज क्र.९४०/२०२०, मूळ अर्ज 
क्र.१४७/२०२१, मूळ अर्ज क्र.१४०/२०२१, मूळ अर्ज क्र.३६/२०२१, मूळ अर्ज क्र.९३५/२०२१ 
व मूळ अर्ज क्र.१६३/२०२१ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

८. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसूचीतील अभियंत्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क 
मिळणार नाही. 

३. सोबतच्या परिशिष्ठ-“अ” मधील अ.क्र.५ येथील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना दिव्यांग 
प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

४. संबंधित मुख्य अभियंता, यांनी परिशिष्ट "अ" मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना 
पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे व पदस्थापनेच्या पदावर कमीत कमी 
पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन न करता 
रुजू होण्याचे आदेड द्यावेत. 

प्‌. संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांनी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदोन्नतीने 
पदस्थापना केलेल्या पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत रुजू व्हावे अन्यथा सामान्य 
प्रशासन विभाग, अधिसुचना दि.१४/०७/२०२१ नुसार संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकाचा 
अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 

६. संबंधित मुख्य अभियंता, यांनी परिशिष्ट "अ " मधील नमूद केलेले स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहाय्यक हे पदोन्नतीच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या पदावर १ महिन्याच्या आत 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२७०/सेवा-३ 


रुजू न झाल्यास त्यांची नावे शासनास कळवावीत, जेणेकरुन परिच्छेद ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार शासन 


स्तरावर पुढील कार्यवाही करणे शक्‍य होईल. 


७. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००७१८०८२७२८१८ असा आहे. हा आदेश 


डिजिटल स्वक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Rohini Bhalekar 
Date: 2021.10.07 18:12:14 +05'30' 


(रोहिणी भालेकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 


२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/कोकण/ 


षु . 


नाशिक/ मुंबई/पुणे, 

मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकणभवन, नवी मुंबई, 

मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) / मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि). यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


८. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
९. उप सचिव (सं.नि.) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१०, 


११; 
१२. 


संबंधित पदोन्नत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांचे मार्फत, 

कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

कार्यासन सेवा-३ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र.पदोन्न-२०२१/प्र.क्र.२७०/सेवा-३, दि.०७/१०/२०२१ सोबतचे 

परिशिष्ट- “अ” 

स्थापत्य अभियांत्रिकी महसुली 
सहायकाचे नांव विभाग वाटप 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक अंतर्गत 
राहुल हिरामन पाटील इमाव नाशिक सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत सा.बां.विभाग, धुळे अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, पिंपळनेर जि.धुळे 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक अंतर्गत 
मयुर सुभाष सावदेकर इमाव सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत सा.बां.विभाग, धुळे अंतर्गत 

सा.बां.उपविभाग क्र.२, पिंपळनेर, जि.धुळे 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक अंतर्गत 
मनोज विलास करनकाळ सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, मोलगी 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नाशिक अंतर्गत 
सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत रो.ह.यो. (सा.बां.) विभाग, धुळे 

अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.२, शिरपूर 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर अंतर्गत 
अशा सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर अंतर्गत सा.बां.विभाग क्र.१. चंद्रपूर 

(दिव्यांग) अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, जिवती 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
भानुदास सोनाजी भोसले खुला सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत सा.बांविभाग, परभणी 

अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, पुण 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर अंतर्गत 
आज. सा.बां.मंडळ, गडचिरोली अंतर्गत सा.बां.विभाग क्र.१. 

गडचिरोली अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, वडसा 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
चात उतत सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत सा.बां.विभाग क्र.२, 

जालना अंतर्गत जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग क्र.५, 

जालना. 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, पुणे अंतर्गत 
आनंद विजयकुमार पोतदार 


सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत सा.बां.विभाग, सोलापूर 
संतोष अर्जुनराव काळकुटे 


a 
3 


'पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 


अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, मंगळवेढा 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, पुणे अंतर्गत 


पुणे सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत सा.बां.(उत्तर) विभाग, पुणे 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, राजगुरुनगर (खेड) 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, पुणे अंतर्गत 
आशिष हरिश्‍चंद्र भगत पुणे सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत सा.बांविभाग, सोलापूर 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, मंगळवेढा 
a poe मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वभाग, अमरावती अंतर्गत 


अमरावती ।सा.बां.मंडळ, अमरावती अंतर्गत सा.बां.विभाग, अचलपूर 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, चिखलदरा. 


खुला 
खुला 
खुला 
अ.जा. 


सिध्दार्थ ज्ञानदेव मोरे 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई अंतर्गत मुंबई 
विजय जगन्नाथ पाटील sara कोकण-२ ।|(सा.बां.) मंडळ, मुंबई अंतर्गत मध्य मुंबई (सा.बां.) विभाग, 


वरळी अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.२, वरळी. 


स्थापत्य अभियांत्रिकी महसुली 


: 'पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
सहायकाचे नांव विभाग वाटप 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई अंतर्गत मुंबई 
(सा.बां.) मंडळ, मुंबई अंतर्गत सा.बां. विभाग, वरळी 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, परेल अंतर्गत माझगांव सेवाकेंद्र 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, कोकण अंतर्गत 
गुणवंत हणमंतराव जळकोटे सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत सा.बां.विभाग, पालघर अंतर्गत 

सा.बां.उपविभाग, डहाणू, जि.पालघर 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई अंतर्गत मुंबई 
गो त (सा.बां.) मंडळ, मुंबई अंतर्गत उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, 

अंधेरी अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.१, बांद्रा (पूर्व) 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, अमरावती अंतर्गत 
१७ | २५८३ संतोष रघुनाथ पाटील खुला सा.बां.मंडळ, अकोला अंतर्गत सा.बां.विभाग, खामगांव 


संतोष शांताराम बेंडल 


अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, खामगांव 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
१८ | २६१३ ।रोहन बाबुराव येडगे भ.ज.(क) | औरंगाबाद ।सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत सा.बां.विभाग, देगलूर अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, बिलोली 


मुख्य अभियंता, SLA AT, अमरावती अंतर्गत 
१९ | २६२१ [ada रामसिंग खसावत वि.जा.(अ) | अमरावती |सा.बां.मंडळ, यवतमाळ अंतर्गत सा.बां.विभाग, पुसद 

अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, दिग्रस 

मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, पुणे अंतर्गत 

सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत सा.बां.विभाग, मिरज 


२० | २६४७ संजय तम्मा माने 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, सांगली 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई अंतर्गत मुंबई 
.बां.) मंडळ, मुंबई अंतर्गत एकात्मिकृत घटक 
२१ | २६७४ तानाजी बाबुराव कदम खुला we ae iar ति RTC घटक 
सा.बां.विभाग, मुंबई अंतर्गत एकात्मिकृत घटक 


सा.बां.उपविभाग क्र.१, मंब 


हे हि aire .' लि अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
२२ | २७५२ |सुभाष जगनाथ सोनवणे अ.जा. औरंगाबाद | फुलंब्री 
सा.बां.उपविभाग, फुलंब्री 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, नागपूर अंतर्गत 
२३ | २७८२ अनिल पांडुरंग राहणे इमाव नागपूर सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर अंतर्गत सा.बां.विभाग, नागभिड 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, सावली 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
औरंगाबाद सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद अंतर्गत सा.बां.विभाग, 
२४ | २७८७ राहुल ज्ञानदेव देसाई खुला औरंगाबाद pu a 
उस्मानाबाद अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, 
ळजाप्र जि.उस्मानाबाद 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
२५ | २८७२ गणेश मधुसुदन शितोळे zag औरंगाबाद ।सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद अंतर्गत सा.बां.विभाग क्र.२, 
बीड अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, शिरुर (कासार) 


मर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर मेर येर 


a 


